नाशिक,नागपूर, औरंगाबाद, पुणे, अमरावती 
आणि नवी मुंबई (कोकण) विभाग स्तरीय पोलीस 
तक्रार प्राधिकरण कार्यालयास स्थायी अग्रिम 
मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : रापोतप्रा-०११७/प्र.क्र.०१/पोल-१४ 
दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०१/०१/२०१९ 


वाचा : १) शासन निर्णय,गृह विभाग,क्र.एमआयएस-३६१४/प्र.क्र.१३/पोल-३, दि.१०/०९/२०१४ 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग.क्रं.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२,दि.१७/०४/२०१५ 
३) शासन निर्णय,गृह विभाग क्र.विपोतप्रा-०६१७/प्र.क्र.१५८/पोल-१४,दि.०४/०७/२०१७ 
४) शासन निर्णय,गृह विभाग क्र.रापोतप्रा-०११७/प्र.क्र.०१/पोल-१४, दि.३०/०१/२०१८ 

प्रस्तावना : 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनिमय (१९५१ चा २२) कलम २२ स नुसार विभाग स्तरीय पोलीस तक्रार 
प्राधिकरणे स्थापना करण्याची तरतुद करण्यात आली आहे. शासन निर्णय, गृह विभाग दिनांक 
१०/०९/२०१४ अन्वये प्राधिकरणावर विविध संवर्गातील पदे निर्माण करण्यात आली आहे. शासन अधिसूचना 
दि.१३/०४/२०१७ व दि.१५/०४/२०१८ अन्वये पुणे,अमरावती,नवी मुंबई, नाशिक,नागपूर आणि औरंगाबाद 
येथील विभाग स्तरीय पोलीस तक्रार प्राधिकरणे घटीत करण्यात आली आहेत. पुणे आणि नाशिक येथील 
प्राधिकरणे कार्यान्वित झाली असून उर्वरीत प्राधिकरणे लवकरच कार्यान्वित होणार आहेत. सदर 
कार्यालयासाठी आवश्यक पोस्टेज, झेरॉक्स व इतर किरकोळ स्वरुपाचे खर्च भागविण्यासाठी रुपये-५,०००/- 
इतके स्थायी अग्निम वाचा येथील क्र.४ येथील शासन निर्णयान्वये प्राधिकरणांना मंजूर करण्यात आले आहे. 
तथापि, सदर शासन निर्णयात वित्तिय वर्षाचा उल्लेख अनावधानाने करण्यात आला असल्याने सदर शासन 
निर्णय अधिक्रमित करुन नव्याने शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय : 


शासन निर्णय, समक्रमांक, दिनांक ३०/०१/२०१८ अधिक्रमित करण्यात येत आहे. 


२. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम-भाग-२, दिनांक 
१७/०४/२०१५ मधील अनुक्रमांक १२ नियम क्रमांक ५६ येथील वित्तिय प्राधिकार अट क्रमांक ५ नुसार 
महालेखापाल यांचे सल्ल्याशिवाय प्रशासनिक विभागास खुद्द विभागासाठी व विभाग प्रमुखांच्या 
कार्यालयासाठी रुपये-५०००/- इतक्या स्थायी अग्रिमाची रक्‍कम निश्चित करता येईल अशी तरतूद आहे. 


३. त्यानुसार खालील विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरणास त्यांचा किरकोळ खर्च भागविण्यासाठी 
प्रत्येकी रु.५०००/- इतकी रक्कम स्थायी अग्निम म्हणून मंजूर करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः रापोतप्रा-०११७/प्र.क्र.०१/पोल-१४ 


अ.क्र. | विभागीय विभाग प्रमुख कार्यालयीन प्रमुख तथा आहरण व संवितरण स्थायी 
पोलीस अधिकारी अग्रनीमाची 
तक्रार रक्‍कम 
प्राधिकरणाचे 
नाव 
१ | नाशिक पोलीस Baya ART | पोलीस उप आयुक्त, (मुख्याळय)नाशिक रुपये-५०००/- 
२ | औरंगाबाद | पोलीस आयुक्त, पोलीस उप आयुक्त, (मुख्यालय)औरंगाबाद रुपये-५०००/- 
औरंगाबाद 
३ | नागपूर पोलीस आयुक्‍्त,नागपूर | पोलीस उप आयुक्त, (मुख्यालय)नागपूर रुपये-५०००/- 
४ । पुणे पोलीस आयुक्त,पुणे पोलीस उप आयुक्त, (RATA) GV रुपये-५०००/- 
५ | अमरावती । पोलीस आयुक्त, पोलीस उप आयुक्त, (मुख्यालय)अमरावती रुपये-५०००/- 
अमरावती 
६ । नवी मुंबई | पोलीस आयुक्त, पोलीस उप आयुक्त, (मुख्यालय) नवी | रुपये-५०००/- 
(कोकण) नवी मुंबई (कोकण) मुंबई(कोकण) 


४. संदर्भिय क्र. ३ अन्वये शासन निर्णयान्वये नाशिक,नागपूर, औरंगाबाद, पुणे, अमरावती आणि नवी मुंबई 
(कोकण), विभाग स्तरीय पोलीस तक्रार प्राधिकरण कार्यालयाकरिता विभाग प्रमुख आणि कार्यालयीन प्रमूख 
तथा आहरंण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. 


५. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१२३/प्र.क्र.3०/२०१२३/ विनियम-भाग-२, 


दिनांक १७/०४/२०१५ अन्वये विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०१०११२५३१०१४२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Jaysing 
L.Pawara 


Digitally signed by Jaysing L.Pawara 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=f1 1b49d608f53d77adcefe8115025d93bfe9d 


(ज.ल.पावरा) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


bee3f61b1c150d64818cb09f90c, cn=Jaysing L.Pawara 
Date: 2019.01.01 12:58:33 +05'30' 


सदस्य सचिव, विभाग स्तरीय पोलीस तक्रार प्राधिकरण, नाशिक,नागपूर, औरंगाबाद, पुणे, 
अमरावती आणि नवी मुंबई (कोकण) 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (ASTIN GAT व अनुज्ञेता), मुंबई/नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी, नाशिक,नागपूर, औरंगाबाद, पुणे, अमरावती आणि नवी मुंबई (कोकण) 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक,नागपूर, औरंगाबाद, पुणे, अमरावती आणि नवी मुंबई (कोकण) 
वित्त विभाग (विनियम),मंत्राळय,मुंबई 
निवड नस्ती/पोल-१४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


